महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, 
गट -ब या संवर्गातील प्रबंधक/ सहायक संचालक 
(अतांत्रिक) / सहायक सचिव (अतांत्रिक) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०२२ 
संदर्भ:- संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/गट ब पदोन्नती/ २०२२/४४१, 
दि. १२.०७.२०२२. 
शासन आदेठा:- 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील विविध संस्था/ कार्यालयांमध्ये अधीक्षक, गट- ब 

(अराजपत्रित) या पदावर कार्यरत असलेल्या खाली नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रबंधक/ सहायक संचालक (अतांत्रिक)/ 
सहायक सचिव (अतांत्रिक), गट -ब (राजपत्रित) (७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी - एस-१५, रु.४१,८००- 
१,३२,३००) या पदावर पदोन्नतीसाठी सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदांवर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. प्रस्तुत पदोन्नतीनंतरची त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील 
स्तंभ - ०५ येथे दर्शविल्यानुसार करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधी नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग | वाटप करण्यात पदोन्नतीनंतरचे पदनाम व 
पदस्थापना आलेला महसूल पदस्थापनेचे ठिकाण 
विभाग 
aa 2 a es अ षु 
श्री. अतुल रमेश हरके, तंत्र शिक्षण | वि.मा.प्र कोकण २ सहायक संचालक (अतां), तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२ श्री. किशोर विश्वनाथ राणे, तंत्र खुला कोकण 2 प्रबंधक, शासकोय मुद्रण तंत्र संस्था, 
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र मुंबई 
राज्य, मुंबई 
३ श्री. संजय अंबादास गुर्जर, अ.जा अमरावती प्रबंधक, शासकौय तंत्रनिकेतन, 
शासकीय अभियांत्रिकी खामगाव 
महाविद्यालय, यवतमाळ 
४ | श्रीमती श्रध्दा रणजित मयेकर, तंत्र | इ.मा.व कोकण २ सहायक संचालक (अतां), तंत्र शिक्षण 
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
राज्य, मुंबई 
५ | श्री. प्रदीपकुमार मोतीलाल कोवे, अ.ज ण 2 सहायक संचालक (अतां), तंत्र शिक्षण 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 


अ.क्र अधीक्षकाचे नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग | वाटप करण्यात पदोन्नतीनंतरचे पदनाम व 
पदस्थापना आलेला महसूल पदस्थापनेचे ठिकाण 
विभाग 
२ ३१” ॥._ ee षु 
श्रीमती नीता शरद ननावरे, अ.जा कोकण 2 सहायक सचिव (अतो), महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
मुंबई 
७ | श्री. galore अण्णा सूर्यवंशी, तंत्र | अ.ज नाशिक प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी 
शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे महाविद्यालय, जळगाव 
८ | श्री. हबीबोद्दिन जयनोद्दिन शोख ,तंत्र | खुला | प्रबंधक, शासकोय तंत्रनिकेतन, 
शिक्षण विभागीय कार्यालय, उस्मानाबाद 
औरंगाबाद 
९ श्री. मनोहर सीताराम चौधरी, अ.ज औरंगाबाद  । प्रबंधक, शासकोय तंत्रनिकेतन, हिंगोली 
शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव 
go | श्रीमती सुधा युवराज पाटील, तंत्र खुला नाशिक सहायक संचालक (अता), तंत्रशिक्षण 
शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक 
११ | श्री. विनायक लहानु केदारे,तंत्र अ.जा कोकण १ प्रबंधक, शासकौय तंत्रनिकेतन, 
शिक्षण विभागीय कार्यालय,नाशिक विक्रमगड 
१२ | श्री. विजय पांडुरंग नांदे, शासकीय | अ.ज अमरावती प्रबंधक, शासकौय तंत्रनिकेतन, वाशिम 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 
१३ श्री. संजय आत्माराम पाटील , इ.मा.व | प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुण 
तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, 
नागपूर 
१४ | श्री. जगदीश लक्ष्मण माथुरकर, इ.मा.व नागपूर प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
शासकीय हॉटेल मॅनेजमेंट अण्ड गडचिरोली 
कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी, नागपूर 
१५ श्रीमती योगिता गोपाल चव्हाण, | वि.जा. (ओ पुणे प्रबंधक, शासकीय महिला निवासी 
तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे तंत्रनिकेतन, तासगांव 
१६ श्रीमती सुनिता रविंद्र जगताप, अ.जा शं प्रबंधक, शासकोय तंत्रनिकेतन, 
शासकीय हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड सोलापूर 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, पुणे 
१७ श्री. नरेश हिरामण भुजाडे, भ.ज. (क) नागपूर प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
महाविद्यालय, नागपूर 
१८ श्री.बाळकृष्ण रामचंद्र आयरे, भ.ज. (बो कोकण१ प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी 


शासकीय तंत्रनिकेतन, मालवण 


महाविद्यालय, रत्नागिरी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 


अ.क्र अधीक्षकाचे नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग | वाटप करण्यात पदोन्नतीनंतरचे पदनाम व 
पदस्थापना आलेला महसूल पदस्थापनेचे ठिकाण 
विभाग 
| १_| २ ३-८. ee. ee ५ 
98 श्री. केलास दिगंबर माळी, इ.मा.व नाशिक प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे 
शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव 
२० श्री. बंडू बापूराव चुक्कलवार, भ.ज. (बो पुणे प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर 
२१ | श्री. पृथ्वीराज मोतीराम मानकर, । इ.मा.व औरंगाबाद प्रबंधक, शासकौय तंत्रनिकेतन, जितूर 
शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, नागपूर 
२२ | श्री. गजानन कोंडूजी मोरे, तंत्र । भ.ज.(बो is | प्रबंधक, शासकीय औषधनिर्माणझारूत् 
शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे महाविद्यालय, कराड 
२३ | श्री. अनुपम श्रीधर बेहरे, तंत्र शिक्षण खुला औरंगाबाद प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२४ | श्रीमती सुजाता शशांक ओटवणेकर, | खुला ण 2 प्रबंधक, शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंब 
तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, 
मुंबई 
२५ श्री. गजानन विठ्ठलराव डोगरे, अ.जा. अमरावती प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम मुर्तिजापूर 
२६ श्री. दिपक काशिनाथ टले, खुला औरंगाबाद प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी 
शासकीय तंत्रनिकेतन, अहमदनगर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


(१ मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग 
(का.१६ - ब), शासन निर्णय दि. ०७.०५.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

Q) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
(३) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर व्हावे 
व त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 


ड्‌ः 


(3) संबंधित अधिकारी उपरोक्त नुसार संबंधित महसूल विभागातील पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास, त्याचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies 
non) म्हणून गणला जाईल. 

(५ संबंधित अधिकाऱ्याने पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर 


कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक 
कारवाईस पात्र ठरेल. 


(६  पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसआरव्ही - २०१५/ प्र.क्र. ३०३/ कार्या-१२, दि. १२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन 
निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


सदर पदोन्नतीने करण्यात आळेली पदस्थापना “महाराष्ट्र शासकीय गट अ व ब (राजपत्रित व 


अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, 2029” मधील 
तरतूदीनुसार करण्यात आलेली आहे. 


8. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२०१७४२११२९०८ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


roan oe © 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SAMEER 
LAXMAN DHERE: 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

संबंधित प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था/ 
शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये. 

सर्व संबंधित अधीक्षक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालक,तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवड नस्ती/(तांठि-१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


